अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ, जळगांव व त्यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, तापी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग जळगांव व कार्यकारी 
अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे 
यांचे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या उपविभागीय कार्यालयांतील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१.१०.२०१७ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.१०१/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८.०४.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन क्रमांक:सीओई २०१७/प्र.क्र.६२/ज.वि.,दिनांक ३१.०३.२०१८ 
२) शासन ज्ञापन क्रमांक:सीओई २०१७/प्र.क्र.६४/ज.वि.,दिनांक ३१.०३.२०१८ 
३) मुख्य अभियंता(विद्युत),जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/८१३,८१४, व ८१५ , दि.३१.०३.२०१८ रोजीचे पत्रे. 


प्रस्तावना: 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिचन मंडळ,जळगांव 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग,जळगांव व कार्यकारी अभियंता, तापी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे या विभागातील व त्यांचे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण ११७ पदांना दिनांक ३०.०९.२०१७ च्या 
पुढे दि.०१.१०.२०१७ ते दि. ३१.१२.२०१७ व दि.०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८ या कालावधीत त्यांनी 
शासनाकडून सदर कार्यालयांची मुदतवाढ घेतलेली नाही. याबाबत संबंधिताना यापुढे अशाप्रकारची 
अनियमितता करण्यात येऊ नये अशी समज मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्याकडून 
संबधिताना देण्यात आली आहेत. 


तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, 
जळगांव अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग,जळगांव व कार्यकारी 
अभियंता , तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे अंतर्गत कार्यरत असलेल्या नियत अस्थाई 
आस्थापनेवरील एकूण ११७ पदांना दि. ०१.१०.२०१७ ते दि. २८.०२.२०१८ या कालावधी साठी मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. त्याबाबत खालील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 


तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव अंतर्गत मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१०१/जवि 


अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग,जळगांव व कार्यकारी अभियंता, तापी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे अंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील ११७ नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.१०.२०१७ ते दि. २८.०२.२०१८ पर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे व सदर पदांना त्यापुढे दि. ०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
(तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 

२. या पदांवर होणारा आस्थानेवरील खर्च मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी आस्थापना) ४७०१ मोठे 
व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च,८०, सर्वधारण,१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका (०४) योजनेतर- वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (०४) (०४) तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १९८) या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४१९१११९१९५३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


D ny an d eo स णा ला = 
Ananda ‘sober 
Bagade connie 
सोबत:- विवरणपत्र. (ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 


२ 
3 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

मुख्य अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग,जळगांव 

मुख्य अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे 

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


eC 
Ss > S| SS = 


Cc 
eS 


८८0) 


S&S. 3S. 322 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


aaa निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१०१/जवि 


शासन निर्णय : सीओई -२०१८/प्र.क्र.१०१/जवि, दि. १८.०४.२०१८ 
दि. ०१.१०.२०१७ ते ३०.०९.२०१८ 
विवरणपत्र-१ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 


अ.क्र. | पदनाम अधीक्षक कार्यकारी । उप उप अभियंता, | उप अभियंता, | कार्यकारी = | उप उप अभियंता, | उप एकूण 
अभियंता, तापी | अभियंता, । अभियंता, । तापी जलविद्युत | तापी अभियंता, अभियंता, तापी अभियंता, 
गोदावरी तापी तापी व उपसा सिंचन | जलविद्युत व | तापी तापी जलविद्युत व | तापी 
जलविद्युत जलविद्युत | जलविद्युत | उपविभाग क्र.२, | उपसा सिंचन जलविद्युत व | जलविद्युत उपसा सिंचन | जलविद्युत 
वउपसा सिंचन jae ।वउपसा । जळगांव उपविभाग उपसा सिंचन | व उपसा । विभागक्र.?  ।वउपसा 
मंडळ जळगाव | सिंचन सिंचन मुक्ताईनगर | विभाग क्र.२ । सिंचन नंदुरबार सिंचन 
विभाग, उपविभाग धुळे विभाग क्र.१ विभाग 
जळगांव | क्र.१, धुळे क्र.३ 
जळगांव शहादा 
ae 3 ¥ 4 ६ ७ ८ ९ ee ee हरे 
| a |कार्यकारीअभियंता | - | oo | ~ Ff =~ fo = foo Ff = Ff = | = | 
Q उपअभियंता |._-____|__0१ |. 0१ |. 0१ _|__0१ | 0१ |__--____|__0१ | 0१ | 0७ 
३ कनिष्ठ | ०४ शि ०४ ०३ शि ०४ ०४ २१ 
अभिंयता/शा. - 
अ./स.अ.श्रेणी-२ 
४ विभागीयलेखापाल | - | otf ee eft ee 
षु प्रथम लिपिक a po | po po | po | 308 - — q po po | po | | 0d | q 
६ वरिष्ठ लिपिक ee i aa soar. |] | oe | | ee ०५ शिळा शि. |_“१”.- |] १२ 
७ कनिष्ठ लिपिक ४ ०३ ०२ nae ०२ ०९ गी ०२ ०२ २६ 
/लिपिकटंकलेखक 
८ भांडारपाल 1 -_| po | Pp | Po po za q po | po po | el q 
आरेखक i, ———]] Po | Po Po | Po | | eee q Po Sa a | 0d | q 
| qo | अनुरेखक़ | 2 4 po | i ear | q po | ee | q pF of | q po po | i. अत, | १ ०५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.१०१/जवि 


| aa | वाहनचालक Le p | po | of | of | | of | po | of | | 0d ०५ 
१२ । शिपाई 1१ p09 | ०२ [oo 02 ०५ ०२ ०२ ०२ १८ 
१३ । चौकीदार 1 -_| po | pod fF of | pF of | pF of | pod p of | | od ०७ 
१४ तारतंत्री 1 - | po | pod fF of | p of | ee po | of | pod ०६ 
१५ । वीजतंत्री Le | po | po fF of | p of | po | po po | | od 03 
एकूण ७ ०८ १३ ०९ १५ ३२ ०५ १३ १५ ११७ 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
Dnyandeo ५४. 


es 
postalCode=400032, 


A d 2.5.4.20=c6c9c3f117cf64b38033df6ee6 108697 
n a n a 532342ef3db994d4436079 1643518516, 
rialNumber=857832272f9c6e57a4d72f8a22 


£41 cccb1¢816e7374da487ed5ee3e377def65, 


(0 da 839०6 
Date: 2018.04.19 11:22:24 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


